नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड तालुक्यातील 
इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.५७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १४ जून, २०२२ 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र 
जा.क्र./मु.अ. ना/२०२१-२२/आरेखक/२९९, दि.०२/०२/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये नांदेड 
जिल्ह्यातील नांदेड तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नांदेड यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
नांदेड यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड तालुक्यातील खालील रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक । करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी । नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी) 
| राज्यमार्ग-६१ पासून हिवरा-परभणी- | इतर जिल्हा | (०/००ते 4/00) 32.400 । प्रमुख जिल्हा 
जिल्हा सीमा तळणी-खडकी-मरळक | मार्ग- ४९ ५.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१३२ 


बु पावडेवाडी-सुगाव खु.-सुगाव बु. 
कोटतिर्थ-थुगाव-बारेगाव-तेलंग ते 
प्रजिमा- ८४ पर्यंत रस्ता. 


इतर जिल्हा । (०/००ते ६/००) 
मार्ग- ५० ६.०० कि.मी 
इतर जिल्हा । (०/००ते 93/00) 
मार्ग- १४७ ।१३.००कि.मी 
इतर जिल्हा | (०/००ते ८/५०० 
मार्ग- ५१ ८.५०० कि.मी 


एकूण ३२.५०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.५७/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नांदेड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 32.400 कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२९६४.५७० + 32.400) म्हणजेच 
२९९७.०७० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३२.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (१०८०.१५०-३२.५००) म्हणजेच १०४७.६५० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०६१५१६१०४७८११८ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


<2 ७ & २2 


पृष्ठ २ पैकी २ 


